अकोला जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्य व fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.७४/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०२२. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/का-२/का.समिती/१०८०/२०२२, दि.१७.१०.२०२२. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम ३ चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) आणि पोटकलम ३(३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या २ 
सदस्यांची आणि सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा 
नियोजनाचा अनुभव असलेल्या ७ व्यक्तींची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून अकोला जिल्ह्याच्या 
जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांनी उपरोक्‍त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. अकोला जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित 
सदस्य यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या 
रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहतील. 

Be हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२०२१६०८४१३९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitall d by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV DMURI 
DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C 
HARISHCHANDRA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
DHURI Date: 2022.12.02 16:12:28 +05'30' 
(सं. ह. धुरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9४/का-१४८१-अ 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, अकोला 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9४/का-१४८१-अ 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२२/प्र.क्र.9४/का-१४८१-अ, दिनांक: 02 डिसेंबर, २०२२ 


सोबतचे 


विवरणपत्र “अ 


| विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३) दोन (ब) अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव 


पत्ता 


वि श्री. रणधीर सावरकर, विधानसभा 
सदस्य 


राऊतवाडी, अकोला, जि. अकोला 


२ श्री. गोवर्धन शर्मा, विधानसभा सदस्य 


खंडेलवाल भवन जवळ, आळसीप्लॉट 
गोरक्षण रोड, अकोला, जि. अकोला 


जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेले विशेष निमंत्रित सदस्य 


(अधिनियमातील कलम ३(३) चार (फ) अनुसार) 


वि श्री. विजय अग्रवाल 


रश्मी निवास, श्रीकृष्ण ज्ञान मंदिराजवळ राम 
नगर, अकोला, जि.अकोला 


2 | डॉ. अमित कावरे 


अक्षय प्लाझा, जठारपेठ चौक, अकोला, 
जि.अकोला 


३ | Sh. प्रभाकरराव मानकर 


जलतारे प्लॉट, हिवरखेड रोड, अकोट, 
ता. अकोट, जि. अकोला 


a श्री. तेजराव थोरात 


मु.पो.चिखळलगाव, ता.जि. अकोला 


५ श्री. अमोल साबळे 


मु.पो.अंत्री, ता. बाळापूर, जि. अकोला 


६ | श्री. किशोर मांगटे 


TSH प्लॉट, अकोला, जि. अकोला 


णि श्री.भूषण कोकाटे 


वृंदावन नगर, एस.टी.वर्कशॉप जवळ, 
मुर्तीजापूर, जि. अकोला 


Digitally signed by SANJEEV HARISHCHANDRA 
DHURI 

DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA DHURI, C = 
IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.12.02 16:12:49 +05'30' 


SANJEEV 
HARISHCHANDRA 
DHURI 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


